महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाळ विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक :- 


संदर्भ :- 


शासन निर्णय :- 
राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर 


शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (2) 


१५ नोव्हेंबर, २०२२ 


. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.४.२०२२ 

. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.११.४.२०२२ 

. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२५.४.२०२२ 

. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२.०५.२०२२ 

. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२७.०५.२०२२ 

. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.८.०७.२०२२ 

. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२२.०७.२०२२ 

. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२६.०८.२०२२ 
महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.०१.०९.२०२२ 

१०. महिळा व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.०३.१०.२०२२ 


मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (५) मध्ये 


दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹१७०९३.३३ लक्ष मधून ₹४९२.९८ लक्ष (अक्षरी चार कोटी ब्याण्णव लक्ष 
ARM हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत 


आहे. 
(रुपये हजारात) 
अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीय । यापूर्वी वितरीत प्रस्तावित 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
(०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 
7 (09) (0% महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन ३१५००० २६४६०० fF 
03, अतिकालिक भत्ता ५५० १५४ ३८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० १३४४ २२४ 
१०, कंत्राटी सेवा २५९०० १०८७८ १८१३ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ५००० १४०० ३५० 
१३, कार्यालयीन खर्च १०८२६ ४५४६ ७५८ 
१४, भाडेपट्टी व कर ३५५३ १४९२ २४८ 
१७, संगणक खर्च ४४३ १२४ ३१ 
२१, पुरवठा व सामग्री | 00 | 00 २८ fF 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० ११२ २८ 
२८, व्यावसायिक सेवा ५० १४ | | 
५०, इतर खर्च २० ४ ३ 
५१, मोटार वाहने ३५ ९ | | 
एकूण (09) (09) ३६५०७७ २८४७०५ ३४९३ 
2 | (0१) (०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना, 
आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ १८० १२० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १०५००० ६८२५० ५२५० 
एकूण (०१) (०३) १०५८५८ ६८४३० ५३७० 
एकूण (०१) ४७०९३५ ३५३१३५ ८८६३ 
एकूण ००१ ४७०९३५ ३५३१३५ ८८६३ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (०१) (08) बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व 
सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ४२५७० २७६७० २१२९ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ ४५५ ७६ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १४९ ४१ ११ 
१३, कार्यालयीन खर्च १८२ ७६ १३ 
१४, भाडेपट्टी व कर ११०० ४६२ ७७ 
१९, आहार खर्च २६५२ ९२८ १८५ 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ ११३ २९ 
५०, इतर खर्च १६८ sop 10| 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीय | यापूर्वा वितरीत | प्रस्तावेत 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
एकूण (०१) (०४) ४८३१२ २९७९२ २५२० 
४ | (०१) (०५) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १४५३ ५०५ १०५ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११०१० ७१५६ ५५१ 
एकूण (०१) (०५) १२४६२ ७६६१ ६५६ 
एकूण (०१) ६०७७५ ३७४५३ ३१७६ 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८३७४ ५६९७९ | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १२९०९७ ८३९१३ ६४५४ 
एकूण (०२) (०३) २४७४७१ १४०८९२ ६४५४ 
६ | (02) (०४) महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला सहायक 
अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५५०५३ २३११४ | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ७६८८ ४९९७ ३८४ 
एकूण (०२) (०४) ६२७४१ २८१११ ३८४ 
एकूण (०२) ३१०२१२ १६९००३ ६८३८ 
एकूण १०२ ३७०९८७ २०६४५६ १००१४ 
७ | १०३, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(09) (०१) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वेतन १३९४९७ ९०६७३ ६९७४ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ५०५४ ३२५० | आ 
१०, कंत्राटी सेवा १०४१२ ४८२१ | | 
११, Calica प्रवास खर्च ११५५ 323 ८१ 
१३, कार्यालयीन खर्च २१७५ ९१३ १५२ 
१४, भाडेपट्टी व कर ८७०० ४००० | 
१९, आहार खर्च २६८४४ ७५१६ १८७९ 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८० १४७८ ३७० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी पितरोत | प्रस्तानेत 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ १७९ fF 
५०, इतर खर्च ७१२ १९९ ५० 
एकूण (०१) (०१) २००६८५ ११३३५२ ९५०६ 
८ | (99) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 
(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) 
(२२३५-२१६१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०६०८३ २२२७७ | | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ४०७४२ २६४८२ २०३७ 
एकूण (११) (०१) १४६८२५ ४८७५९ २०३७ 
९ । (23) संरक्षण अधिकारी 
(२३) (०१) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७) 
०१, वेतन २०५००० २०५००० | | 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ ५३८ ९० 
१०, कंत्राटी सेवा ६०००० २५२०० ४२०० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ३८१२ १०६७ २६७ 
१३, कार्यालयीन खर्च १०००० ४२०० (goo 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ १७५४ २९३ 
१७, संगणक खर्च ८००० २२४० ५६० 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० १००५ २५१ 
एकूण (२३) (०१) २९५८६२ २४१००४ ६३६१ 
एकूण १०३ ६४३३७२ ४०३११५ १७९०४ 
| ० | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण 
(०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन १२१८९५ १२४७३१ ९८९५ 
०३, अतिकालीन भत्ता १२४ ३४ ९ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०० १४७० २४५ 
१०, कंत्राटी सेवा ६२५ २६२ ४४ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १०८१ ३०२ ७६ 
१३, कार्यालयीन खर्च १३७९ ५७९ ९६ 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ २२२ ३७ 
१९, आहार खर्च ३०४९९ ८५३९ २१३५ 
२१, पुरवठा व सामग्री ३३७७ ९४५ २३६ 
५०, इतर खर्च ६३० १७६ ४४ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट ७७ ॥) 1110... 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (4) 
एकूण (०१) (०१) २३३६३९ १३७२६० १२५१७ 
Reger ioe २३३६३९ १३७२६० १२५१७ 
' q | ८००, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) 
२७, लहान बांधकामे २३१५ ४८६ 10| 
कू oa २३१५ Be | 
एकूण ०२, समाज कल्याण १७२१२४८ ११००४५२ ४९२९८ 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 
(००) (०१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५-२२५२) 
५०, इतर खर्च १८० ६० Po 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा qdo ६० | | 
एकूण २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) १७०९३३३ ११००५१२ ४९२९८ 
2. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 


राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ arta 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.४.२०२२ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


a. 


8. 


Gq, 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


विवरणपत्रातील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेला निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संवितरण प्रणालीव्दारे वितरीत 
करण्यात आला आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१११५१५२९३६३४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by JAHANGIR 


KYAMUDDIN KHAN 
Date: 2022.11.15 15:30:02 +05'30' 


आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोग, बांद्रा, मुंबई 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 


उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
उप आयुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


(जहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


